महानगरपालिका / नगरपरिषद / नगरपंचायती 
यामध्ये वार्षिक एकूण उत्पन्नापैकी बांधील खर्च 
वजा जाता राहिलेल्या निव्वळ महसूलातील 4% 
रकमेमधून राबवावयाच्या महिला व बाल 
कल्याणासाठीच्या योजना निश्चितीकरण व 


मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक - एमयुएम-२०२१/प्र.क्र.३८५/नवि-१७ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २९ मार्च, २०२२ 


वाचा : १) नगर विकास विभाग, शासन पत्र क्र. जीईएन-१०९३/७९४/प्र.क्र.६६/नवि-१४, 

दिनांक १७ एप्रिल, १९९३. 

२) नगर विकास विभाग, झासन निर्णय क्र. जीईएन-१०९३/११९८/नवि-१४, 
दिनांक ३० जून, १९९३. 

२) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. जीईएन-१०९३/११९८/नवि-१४, 
दिनांक १४ जुले, १९९३. 

३) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २००५/प्र.क्र.१५६/०५/नवि-२०, 
दिनांक ३० डिसेंबर, २००६. 

४ नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २००५/प्र.क्र.२५५/०५/नवि-२०, 
दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०१०. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील 
कलम ६२, ६३ व ६५ मध्ये सन १९९२ मध्ये शासनाने सुधारणा केली आहे. यामुळे या 
अधिनियमातील कलम ६५ नुसार प्रत्येक "अ" व "ब" वर्ग नगरपारिषदेने महिळा व बालकल्याण 
समितीची स्थापना करणे बंधनकारक करण्यात आळे. तसेच "क" वर्ग नगरपरिषदांना 
आवर्यकतेनुसार या समितीची स्थापना करता येईल, salt तरतूद करण्यात आली आहे. 
त्यानुषंगाने संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.३० जून, १९९३ नुसार महिला व बालकल्याणाच्या 
कार्यक्रमासाठी नगरपालिकांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या वार्षिक महसूली 


उत्पन्नातून बांधील खर्च वजा जाता उर्वरित रकमेच्या ५% रक्कम राखून ठेवण्याबाबत निर्णय 
घेण्यात आला आहे. 


राज्यातील महानगरपालिका / नगरपरिषदा / नगरपंचायती यामध्ये महिलांकरीता 
विविध योजना राबविण्यासाठी महिला व बालकल्याण समिती अस्तित्वात आहे. महिला व 
बालकल्याण कार्यक्रमांमध्ये बदलत्या परिस्थितीनुसार बऱ्याच योजना / कार्यक्रम /कामांमध्ये 
बदल / सुधारणा करणे क्रमप्राप्त आहे. तसेच बहुतेक महानगरपालिका / नगरपरिषद / 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएम-२०२१/प्र.क्र.३८५/नवि-१७ 


नगरपंचायतींमध्ये अशा योजनांसाठी तरतूद असूनही, ती महिला व बाल कल्याणाच्या योजनांवर 
खर्ची पडत नाही, या अनेक बाबी लक्षात घेऊन महिलांना सर्व क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी, 
महानगरपालिका / नगरपरिषद / नगरपंचायती यामध्ये वार्षिक एकूण उत्पन्नापैकी बांधील खर्च 


वजा जाता राहिलेल्या निव्वळ महसूलातील ५ % तरतुदीतून महिला व बालकल्याणाच्या 
योजना / कार्यक्रम / कामे संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.३० डिसेंबर, २००६ व दि. ०८ नोव्हेंबर, 
२०१० अन्वये निश्चित करण्यात आली आहेत. सदर झासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या योजना 
/ कार्यक्रम यामध्ये सुधारणा करणे, तसेच या अनुषंगाने सुधारीत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महिला व बालकल्याण यासाठी महानगरपालिका/ नगरपरिषद/नगरपंचायती यामध्ये वार्षिक 


एकूण उत्पन्नापैकी बांधील खर्च वजा जाता राहिलेल्या निव्वळ महसूलातील ५ % तरतूदीमधून 


खालील विवरणपत्र "अ" व "ब" मध्ये नमूद योजना / कार्यक्रम / कामे राबविण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. :- 


विवरणपत्र "अ 


महिला सक्षमीकरणासाठी नागरी भागात अंमलबजावणी करावयाच्या योजना. 


अ.क्र योजनेचे नांव Beal 


क) | बेटी बचाव, बेटी पढाव 


| मुलगी जन्माला आल्यावर तिच्या सर्वांगिण | समाजात स्त्री जन्माचे स्वागत 
विकासासाठी आर्थिक मदत करणे. होऊन मुलींच्या संख्या 
वाढविण्यास व विकासाच्या क्रियेत 
त्यांना सहभागी करण्यास पोषक 


वातावरण निर्माण करणे. 
२ | मुलीकरिता शिष्यवृत्ती योजना राबविणे. मुलीच्या शिक्षणास प्रोत्साहन देणे. 
३ | मुलींचे शाळा गळतीचे प्रमाण थांबविण्यासाठी स्रियांच्या शिक्षणाबाबत 


उपस्थिती भत्ता देणे. गुणवत्ता वाढीसाठी योजना हाती | सकारात्मक भूमिका घेणे. 
घेणे. 


४ | विधवा/निराधार महिलांच्या मुलींच्या विवाहाकरिता । सामाजिक बांधिलकी. 
अर्थसहाय्य देणे. 


५ | वाचनालय/ अभ्यासिका सुरु करणे. शिक्षणास प्रोत्साहन देणे. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएम-२०२१/प्र.क्र.३८५/नवि-१७ 


६ ।मुली व महिलांना स्पर्धा परिक्षेसाठी अर्थसहाय्य करणे, 
[UPSC/MPSC/STAFF SELECTION/ 
BANKING यासारख्या विविध स्पर्धा परिक्षाकरिता.] 
७ | महानगरपालिकेच्या माध्यमिक शाळामधील 
विद्यार्थींनीना मोफत गणवेश देणे. मुलींच्या शिक्षण व उच्च शिक्षणास 
८ | युवतींना १२ वी नंतरचे उच्च शिक्षण व परदेशातील प्रोत्साहन देणे. 
उच्च शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य. 
ख) | आरोग्य संवर्धन 
। मुलींसाठी/ महिलांसाठी अत्याधुनिक स्वच्छतागृह 
ae alia a a आरोग्यविषयक जागृती करणे व 
२ । मुलींच्या / महिलांच्या प्रसाधनगृहामध्ये सॅनिटरी after cise करो 
Safes Set सॅनिटरी नॅपकिन याकरिता सुविधा उपलब्ध करणे. 
नॅपकिन व्हेंडिग मशिन व सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध 
करुन देणे. 
3 दुर्धध॑ आजाराने ग्रासलेल्या महिलाना | आरोग्यविषयक जागृती करणे. 
(एचआयव्हीग्रस्त/ कॅन्सरग्रस्त, अर्धांगवायू, क्षयरोग 
इ. सारखे गंभीर आजार) NEET/RTGS/ECS द्वारे 
उदर निर्वाहासाठी अर्थसहाय्य करणे. 
४ | महिलांची व बालकांची वैद्यकोय तपासणी शिबीर घेणे | आरोग्यविषयक जागृती करणे. 
व शिबिरामध्ये गंभीर आजार आढळून आल्यास पुढील 
औषधोपचारासाठी मदत करणे. 
५ ।महिलाव बालके यांचेकरिता व्यायामझाळा उभारणे. 
६ | महिलांसाठी योगा व प्राणायामाचे प्रशिक्षण. ee 
७ | देहविक्री करणाऱ्या महिलांसाठी आरोग्यविषयक 0000400. 
आध्यात्मिक, सामाजिक असे 
कार्यक्रम आयोजित करणे. 
— सर्वागिण आरोग्य जपणे. 
८ | आज्ञा- एड्स नियंत्रण कार्यक्रम. 
९ | जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 
| ० |i) ज्या महानगरपालिका/नगरपरिषदा/नगरपंचायती | आरोग्य विषयक सोयी सुविधा. 


यांच्या क्षेत्रातून राष्ट्रीय/राज्य/जिल्हा मार्ग जातात 
त्या रस्त्यांवर स्त्रीयांकरीता स्वच्छतागृहाची सोय 
करावी तसेच हिरकणी कक्ष उभारावे. 

॥) स्थानिक स्वराज्य संस्थेने स्वच्छतागृह व हिरकणी 
कक्ष यांची दैनंदिन देखभाल व दुरुस्तीचे काम करावे. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएम-२०२१/प्र.क्र.३८५/नवि-१७ 


गो 


जाणीव जागृती 


रि 


किशोरवयीन मुलींना लेगिक शिक्षण, मासिक पाळी व 
आरोग्य विषयक जनजागृती करणे. 


किशोरवयीन मुलींना आरोग्य 
विषयक माहिती पुरविणे व सतर्क 
करणे. 


२ | महिलांसाठी / मुलींसाठी wares केंद्र चालविणे, | महिलांवरील अन्याय व अत्याचार 
हेल्पलाईन चालविणे, विधी सल्ला केंद्र चालविणे. दूर करुन महिलांना योग्य न्याय 
मिळून देणे. 
३ | बाल कायदेविषयक जनजागृती कार्यक्रम आयोजित | बालकांना हक्क व अधिकाराबाबत 
करणे. जाणीव / जागृती करुन देणे. 
४ | काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांसाठी | बालकांचे संगोपन व पुनर्वसन 
काम करणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थांना अर्थसहाय्य | करण्यास मदत करणे. 
करणे. 
५ । महिलांसाठी आरोग्य, हुंडा बंदी, स्त्री-भ्रूण हत्या | महिलांच्या स्थितीत सकारात्मक 
जनजागृती कार्यक्रम करणे. बदल घडविण्यासाठी समाजात 
६ | मुलगी दत्तक योजना हाती घेणे. दूरगामी व सकारात्मक दृष्टीकोन 
रुजविणे. 
७ । प्रतारित पिडीत महिलांकरीता अस्तित्व पुनर्वसन | महिलांचे सक्षमीकरण करुन त्यांना 
योजना. समाजातील मुख्य प्रवाहात 
आणण्याकरीता. 
घ) | निवारा 
ष्‌ नोकरी/ शिक्षण करणाऱ्या मुली व महिलांच्या | मुलींना व महिलांना शिक्षणाच्या 
अस्तित्वातील वसतिगृहामध्ये अत्याधुनिक सोयी | मुख्य प्रवाहात आणून त्यास सक्षम 
सुविधा निर्माण करणे.(वाचनालय, फर्निचर इ.सारखे) | बनविणे. 
२ | महानगरपालिकेकडून महिला व मुलीकरीता नव्याने 
वसतिगृह सुरु करणे. 
३ | बेघर महिलांसाठी रात्र निवारा प्रकल्प सुरु करणे. सुरक्षितता. 
ट) | स्वयंरोजगार 


महिला बचत गटाच्या माध्यमातून कापडी पिझाव्यांची 


स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध 


तसेच बटवे व इतर कापडी वस्तुंची निर्मित्ती करुन 
वितरीत करणे. 


करुन देणे, प्लॅस्टिक मुक्‍त राज्य 
करुन पर्यावरण विषयक जागृती 
निर्माण करणे. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएम-२०२१/प्र.क्र.३८५/नवि-१७ 


२ 


नोंदणीकृत बचत गटांना अनुदान देणे. (किमान १ वर्ष 
पूर्ण झालेले बचत गट) 


बचत गटातील महिलांच्या 
व्यवहारीक ज्ञान वृध्दीगत करणे, 
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी 
बनविणे. 


महिला बचत गटांना खेळते भांडवल म्हणून 


बचत गटातीळ महिलांच्या 


अर्थसहाय्य देणे. (किमान ६ महिने पूर्ण झालेले बचत 
गट) 


व्यावहारीक ज्ञान वृध्दीगत करणे, 
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी 
बनविणे. 


महिला बचत गट निर्मित उत्पादन विक्री/ खाद्य 


महिलांनी स्वत: बनविलेल्या 


महोत्सव आयोजित करणे/ सॅनिटरी मार्टची निर्मीती 
करणे. 


वस्तूंचे उत्पादन करण्यासाठी 
प्रोत्साहन देणे. स्वयंरोजगाराचे 
व्यासपीठ उपलब्ध करुन देऊन 
त्यांना स्वावलंबी बनविणे. 


महिला बचत गटांना व्यावसायाकरिता Bre मशिन 
/ घरघंटी/पापड मशिन/ मिरची कांडप मशहिन/ 


महिलांना रोजगार/ स्वयंरोजगार 
उपलब्ध करुन देऊन आर्थिक 


मसाला ग्राइंडर/ aan मशिन यासारख्या 
मशिनसाठी अर्थसहाय्य देणे. 


दृष्ट्या स्वावलंबी बनविणे. 


बचत गटामार्फत उपहारगृह चालविणे. 


महिलांना रोजगार / स्वयंरोजगार 
उपलब्ध करुन देऊन आर्थिक 
दृष्ट्या स्वावलंबी बनविणे. 


महिलांनी तयार केलेल्या वस्तु/खाद्यपदार्थांकरीता 
कायमस्वरुपी विकी केंद्र निर्माण करणे. 


स्वयंरोजगाराचे व्यासपीठ उपलब्ध 
करुन देऊन स्वावलंबी बनविणे. 


इलेक्ट्रिक दुचाकी (टु-व्हिलर) / ऑटो रिक्षा करीता 
अर्थसहाय्य देणे. 


पर्यावरण संवर्धन व स्वयंरोजगार 
निर्मिती. 


मुलींना व महिलांना व्यवसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण 


महिलांना रोजगार/ स्वयंरोजगार 


देणे. यामध्ये ब्युटीपार्लर, विमा एजंट, रिसेप्शनिस्ट, 
लघुलेखक, dard, परिचारिका प्रशिक्षण, 
फिजिओथेरपिस्ट, शोभिवंत व औषधी झाडांची 
लागवड व विक्री या योजना हाती घेणे. 


अनैतिक व्यापरातून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या महिला/ 


मुली यांच्याकरीता त्यांना रोजगार उपलब्ध करुन 
देण्याच्या अनुषंगाने पुनर्वसनाची योजना राबविणे. 


उपलब्ध करुन देऊन आर्थिक 
दृष्ट्या स्वावलंबी बनविणे. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएम-२०२१/प्र.क्र.३८५/नवि-१७ 


3) | कौशल्य विकास 

हि मुलींना व महिलांना व बचत गटातील महिलांना | मुलींना व महिलांना आपल्या 
व्यावसायिक/ रिटेल मॅनेजमेंटचे प्रशिक्षण देणे. पायावर BF करुन 
(MS-CIT, Tally, Typing, Driving, etc.) व्यावसायिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे. 

२ | असंघटित महिलांना लघुउद्योजकाचे प्रशिक्षण देणे. । महिलांचे सामाजिक व आर्थिक 

सक्षमीकरण करणे. 

3. । व्यक्तीमत्व विकास कार्यक्रम राबविणे. (उदा.संभाषण | व्यक्तीचा शारिरीक, मानसिक, 
कौशल्य, सभाधीटपणा, सुत्रसंचालन इ.) Event | भावनिक, बौध्दिक व सामाजिक 
Management चे प्रशिक्षण देणे. विकास करुन त्याच्यातील सुप्त 

४ | गुणगौरव कार्यक्रम हाती घेणे. गुणांना वाव देणे. 

ड) | क्रीडा विषयक 

हि शालेय शिक्षण घेणाऱया मुले व मुली यांच्यासाठी | मुलींना व महिलांना शिक्षणाच्या 
विविध क्रीडा सुविधा निर्माण करणे. मुख्य प्रवाहात आणून त्यास सक्षम 

बनविणे. 

२ ।महिलाव मुलींसाठी विविध स्पर्धाचे आयोजन करणे व | मुलींच्या सुप्त गुणांना वाव देणे. 
त्याद्वारे त्यांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन देणे. 

3 मुली/ महिला खेळाडूकरिता (जिल्हास्तर/ राज्यस्तर, | खेळासाठी प्रोत्साहन देणे. 
राष्ट्रीयस्तर, आंतरराष्ट्रीय खेळासाठी) गुणवत्ता प्राप्त 
खेळाडूकरिता शिष्यवृत्ती देणे. 

४ | मुली/ महिलांना स्वरक्षणासाठी कराटे/योगा/मार्शल | मुलींमध्ये स्वरक्षणाची भावना 
आर्ट यासारखे यांचे प्रशिक्षणे देणे. निर्माण करणे,मुलींना शारिरीक व 

मानसिक दृष्ट्या सक्षम बनविणे. 

: यारी oe — मुलींच्या सर्वांगिण विकासाकरीता 

६ | संगणक वर्ग प्रक 

ढ) | आधार योजना 

i ६५ वर्षावरील ज्येष्ठ महिलांना उदरनिर्वाहासाठी | ज्येष्ठ महिलांच्या चरितार्थ व 
अर्थसहाय्य देणे. कल्याणासाठी मदत करणे. 

2 । विधवा/ निराधार महिलांना उदरनिर्वाहासाठी 
a महिलांचे सामाजिक व आर्थिक 

३ | कोणत्याही कारणामुळे पतीचे / कर्त्या पुरुषाचे निधन 


होऊन एकल / विधवा झालेल्या महिलांच्या 
पुनर्वसनाबाबत योजना राबविणे. 


सक्षमीकरण करणे. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएम-२०२१/प्र.क्र.३८५/नवि-१७ 


त) | पर्यावरण संवर्धन 
| महिलांना दैनंदिन वापराकरीता तसेच व्यवसायिक | ऊर्जचे योग्य व्यवस्थापन, संयोजन 
प्रयोजनार्थ अपारंपरिक ऊर्जा साधने घेण्यास ।व संवर्धन करुन पर्यावरण संतुलन 
अर्थसहाय्य देणे. राखण्यास मदत करणे. तसेच 
दैनंदिन कामकाजात सुलभता 
आणणे. 
थ) | प्रचार व प्रसिध्दी 
1 योजनांच्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी पुस्तिका, | तळागाळातील गरजू महिलांपर्यंत 
जाहिरात, चित्रफित यासारखे उपक्रम राबविणे. लोककल्याणाच्या योजना 
पोहचविणे. 
विवरणपत्र "ब" 
बालकांकरीता नागरी भागात अंमलबजावणी करावयाच्या योजना. 
अ.क्र प्रस्तावित योजनेचे नांव उद्देश 

अ) | बालसंगोपन / बालकल्याणकारी योजना 

| मुलांकरिता पोषक आहार पुरविणे मुलांचे शारिरीक व बौध्दीक वाढ 
होण्यास मदत करणे. 

२ ।०-५ वर्षाच्या मुलांकरिता Creche किंवा Day Care| नोकरी करणाऱ्या / अर्थाजन 
Centre बांधणे कार्यान्वित करणे तसेच पाळणाघर | करणाऱ्या / व्यवसाय करणाऱ्या 
चालविणाऱ्या अशासकीय संस्थांना अर्थसहाय्य करणे. | महिलांच्या बालकांना सुरक्षितेतची 

सोय करणे. 

3 | नागरी भागातील अंगणवाडी केद्र बांधकाम करणे. एकात्मिक बाळ विकास सेवा 
योजनेतील लाभार्थ्यांना पायाभुत 
सुविधा उपलब्ध करणे. 

8 ।अंगणवाडी/बालवाडी केंद्रातील  मुलींकरिता 

आवश्यक शौक्षणिक व बौद्धिक क्षमता वर्धनाकरीता 
साहित्य खरेदी करणे. मुलांची बौध्दिक क्षमता वाढ 

५ | अंगणवाडी केद्र / बालवाडी मधील बालकांच्या वृध्दी होण्यास मदत करणे. 
संनियंत्रणासाठी Growth Monitoring Devices dl 
आवश्यकतेनुसार खरेदी तसेच दुरुस्ती करणे. 

६ | शाळा/ अंगणवाडी/बालवाडी केंद्रातील मुलांसाठी | मुलांचे आरोग्य अबाधित राखणे. 
शुध्द पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे. 

७ ।र॑क पिकर्स यांचा विमा काढणे व त्यांच्या मुलांना | मुलांचा सर्वागिण विकास करणे. 


शैक्षणिक अर्थसहाय्य करणे. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएम-२०२१/प्र.क्र.३८५/नवि-१७ 


८ _। झोपडपट्टी आणि बांधकाम क्षेत्रातील बालकांचे | मुलांच्या आरोग्याची काळजी घेणे. 
लसीकरण विनामुल्य करणे. 


९ | कोविड-१९ व इतर कारणांमुळे एक / दोन्ही पालक | बालक सक्षमीकरण. 
गमावलेल्या अनाथ बालकांकरीता विठोष सहाय्य / 
उपायोजना करणे. 


a o । नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित (SAM) 
बालकांकरिता विशोष आहार पुरवठा करुन त्यांना 


ie See Seca ai बालकांच्या आरोग्याची काळजी 
सर्वसाधारण श्रेणीत आणण्याचा प्रयत्न > घेवून सक्षम / आरोग्यदायी 
ल्क घेवून सक्षम / आरोग्यदायी 
शि १ । नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित (SAM) बत eee 
बनविणेबाबत. 


बालकांच्या औषधोपचाराकरीता पोषण पुनर्वसन केंद्र 
(NRC) बाल उपचार केंद्र (CTC) स्थापन करणे. 


२. उपरोक्त विवरणपत्र “अ” व “ब” मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या योजनांच्या प्रभावी 
अंमलबजावणीकरीता मार्गदर्शक सूचना पुढीलप्रमाणे आहेत:- 

(१ महानगरपालिका / नगरपरिषदा / नगरपंचायती येथील आयुक्त / मुख्याधिकारी यांना 
प्रत्येक योजनेकरीता रु. १० लाख इतकी आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. 
तथापि, शासनाने निश्चित केलेल्या या योजना राबविण्याकरीता व प्रभावी 
अंमलबजावणीकरीता रु.२५ लाख प्रति योजना या आर्थिक मर्यादेपर्यंत योजनेस मान्यता 
देणे व योजना राबविण्याचे अधिकार संबंधित आयुक्त / मुख्याधिकारी यांना देण्यात येत 
आहेत. परंतु सदर खर्च करताना विहित वित्तीय नियमांचे पालन करणे आवश्‍यक राहिल. 

Q) आयुक्‍त, महानगरपालिका, मुख्याधिकारी, नगरपालिका / नगरपंचायती यांनी प्रत्येक 
वर्षाच्या सुरुवातीपासून योजना राबविण्याचा कार्यक्रम तयार केला आहे, याची खात्री 
करुनच पुढील वर्षाकरीता अर्थसंकल्पिय तरतूद अंतिम करण्यात यावी. 

(३) उपरोक्त विवरणपत्रांमध्ये नमूद योजना / कार्यक्रम / कामे या बाबींवर खर्च करण्याच्या 
प्रस्तावास नागरी स्थानिक संस्थेतील महिला व बाल कल्याण समितीची शिफारस आवश्‍यक 
राहिल. सदर शिफारशी शिवाय कोणताही प्रस्ताव / निधी मंजूर करण्यात येवू नये. 

(४ जिल्हाधिकार्‍यांनी नगरपरिषद / नगरपंचायतीचा अर्थसंकल्प मंजूर करताना गतवर्षीचा 
निधी खर्ची पडला आहे कि नाही, त्याची प्रथम शहानिशा करावी. अखर्चित निधी राहिल्यास 
तो पुढील वर्षाच्या अंदाजपत्रकामध्ये Carry forward करण्यात यावा. पुढील वर्षाच्या 
अंदाजपत्रकामध्ये Carry forward करण्याची सुविधा केवळ एका वर्षांकरीता राहील. 
विहित मुदतीत आवश्‍यक खर्च न झाल्यास याबाबत संबंधित आयुक्‍त / मुख्याधिकारी यांना 
जबाबदार ठरवून, त्याबाबत त्यांच्या गोपनिय अहवालात नोंद घेण्यात यावी. 

(4) उपरोक्‍त विवरणपत्रामध्ये नमूद योजना / कार्यक्रम / कामे महानगरपालिका / नगरपरिषदा 
/ नगरपंचायती यांनी हाती घेण्याकरीता मार्गदर्शक / सूचक स्वरुपाचे (Indicative) असून, 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएम-२०२१/प्र.क्र.३८५/नवि-१७ 


3: 


आहे. 


४. 


यामध्ये नाविन्यपुर्ण योजनांचा समावेश करण्याचे स्वातंत्र्य आयुक्‍त / मुख्याधिकारी यांना 
असेल. त्यांनी विहित पद्धतीने मान्यता घेऊन या योजनांची अंमलबजावणी करावी. 


६) महिला व बाल कल्याणासाठी करावयाच्या ५% तरतूदीतून पुरुषांकरीताच्या योजनेवर 


कोणताही खर्च करण्यात येणार नाही, याची काटेकोरपणे दक्षता घ्यावी. 


७ महिला सक्षमीकरणासाठी नागरी भागात महानगरपालिका / नगरपालिका यांच्यामार्फत 


राबविण्यात येणाऱ्या योजनांकरीता महानगरपालिका / नगरपरिषद /नगरपंचायती यामध्ये 


वार्षिक एकूण उत्पन्नापैकी बांधील खर्च वजा जाता राहिलेल्या निव्वळ महसूलातील ५% 


रक्‍कम ही महिला व बाल कल्याणासाठी खर्च करण्याची तरतूद ही किमान मर्यादा असून, 
कमाल खर्चाच्या मर्यादेत कोणतेही बंधन असणार नाही. 


सदर शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करुन देण्यात आळा असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०२२०३२९१३२३२४१०२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vidya Ramappa Hampayya 
Date: 2022.03.29 13:26:41 +05'30' 


(विद्या हम्पय्या) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


(9) प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

(२) आयुक्त तथा संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई- २५. 
(३) जिल्हाधिकारी (सवी. 

(४ आयुक्त, महानगरपालिका (सवी. 
(4) 

(६) 

(७) 


५) मुख्याधिकारी, नगरपरिषद / नगरपंचायती (सर्व). 
६) विभागातील सर्व सहसचिव / उपसचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) निवडनस्ती, नवि-१७. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


